सन २०१९-२० करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी वितरीत केलेल्या निधीपैकी 
₹४०.९० कोटी निधीचे पुर्नवितरण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 

दिनांक : १२ जुले, २०२१ 


. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१८ 

कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०६/०६/२०१९ 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. २९/०६/२०१९. 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०६१९/प्र.क्र.१७४/१४-अ, दि. १९/११/२०१९ 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. २०/०३/२०२० 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. २७/०३/२०२० 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. २५/०९/२०२० 


. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. १६/१२/२०२० 
९. 


कृषि व पदुम विभागाचे शासन पत्र क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. ०३/०३/२०२० 


१०. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. १६/११/२०१९ 

११. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नि/राकृवियो/सर्वसाधारण/९१४६, दि. ०४/०३/२०२०. 

१२. कृषि आयुक्‍तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नि/राकृवियो/सर्वसाधारण/१०९८४, दि. १७/०३/२०२०. 

१३. कृषि आयुक्तालयाचे आदेशा क्र. कृआ/नि/राकृवियो/सर्वसाधारण/९१४६, दि. ०४/०३/२०२०. 

१४. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नियोजन/राकृवियो/सर्वसाधारण/१५८८१, दि. ०६/०७/२०२०. 


१ षु 


.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/राकृवियो/सर्वसाधारण/२२२४६, दि.१५/०८/२०२० 


es 


१६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृुआ/राकृवियो/सर्वसाधारण/२५३७९, दि.१३/१०/२०२० 

१७. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नियोजन/राकृवियो/सर्वसाधारण/२४११३, दि. ३०/०९/२०२० 
१८.कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नियोजन/राकृवियो/सर्वसाधारण/२४२५१, दि. ०१/१०/२०२० 
१९. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नियोजन/राकृवियो/सर्वसाधारण/२४२५०, दि. ०१/१०/२०२० 


२ 


-O 


०. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नियोजन/राकृवियो/सर्वसाधारण/३२०८१, दि. ११/१२/२०२० 


.कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृआ/नियोजन/राकृवियो/सर्वसाधारण/८१४०, दि. ०१/०३/२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-ओ 


शासन निर्णय : 


सन २०१९-२० मध्ये राज्यास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० 
अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात एकूण ₹४१८.४४ कोटी निधी प्राप्त झाला होता. सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत मंजूर विविध प्रकल्पांना वितरीत करण्यात आला होता. सन २०१९-२० मध्ये विविध प्रकल्पांना 
वितरीत केलेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या ₹ ३१५.३८ कोटी निधीपैकी वितरीत करण्यात आलेला निधी विहित 
कालावधीत खर्च होण्याच्या हक्यतेनुसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी मंजूर निधीपैकी ₹ १६.१९ कोटी निधी 
समर्पित केला असून ₹६३.३६ कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण बाकी होते. अशाप्रकारे एकूण ₹ ७९.५५ 
कोटी निधी आयुक्‍त (कृषि) यांच्याकडे फेर वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता. 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गतच्या निधी पुनर्वितरणाबाबत दि. ०३/०३/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
(संदर्भ क्र. ९) दिलेल्या सुचनेनुसार सदर फेरवितरणासाठी उपलब्ध निधीपैकी ₹ ३८.६५ कोटी निधीच्या फेर 
वितरणास संदर्भ क्र. १० येथील दि.१६/११/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली असून 
उर्वरित ₹४०.९० कोटी निधीचे आयुक्‍त (कृषि) यांनी राकृवियो अंतर्गत मंजूर अन्य प्रकल्पांना संदर्भ क्र. १२ 
ते २१ वरील आदेशान्वये वेळोवेळी पुर्नवितरण केले आहे, सदर पुनर्वितरणास या शासन निर्णयान्वये 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. पुनर्वितरीत केलेल्या ₹ ४०.९० कोटी निधीचा प्रकल्पनिहाय / 
अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय तपशिल या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब नमूद केलेला आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१२१५१८४७१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल — uo क आदेझानुसार - — 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
. DN: त्या, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and 
S h rl ka nt ADF De| ८०0९400032, st=Maharashtra, 
254.20: b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1 beeOfffaa 
62085c34db6bfd8c, 


rialNumber=d8d' तः 1200. चि: रि 
C h a n d fa ka n t A n d g e serialNumber=d8d9626c9e038380c वा डीन 3895 


2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandr 
Date: 2021.07.12 15:26:11 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


tal 


प्रत: 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (GBM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc ww AD -5 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-ओ 


८. आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 


१०. 
. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 
१२. 
१३. 
१४. 
.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 


99 


g षु 


es 


१६. 
१७. 
१८. 


१९, 


२०. 


२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
aie 


आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 


आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 


संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-ओ 


शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ , दि. १२/०७/२०२१ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मधील अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला अखर्चित निधीचा प्रकल्प 


परिशिष्ठ - अ 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


निहाय तपशिल 
वर्ष - २०१९-२० (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | सन 2019-20 | सन 2019-20 मध गं व 
मंजूरीचे वर्ष करिता शासन निर्णयान्वये 
प्रकल्पाची वितरीत करण्यात 
किंमत आलेला निधी 
Ez कृषि जनजागृती कार्यक्रम (सन २०१९-२०) २०१९-२० २.९६ २.४६ ०.९६ 
Q एकात्मिक भात उत्पादन कार्यक्र 
त्मक भात उत्पादन म २०१९-२० ३.६० २.०० ०.५९ 
३ उच्च तंत्रज्ञान आधारित शासकीय फळबाग 
रोपवाटीकांचे बळकटीकरण ea on aa a 
४ | कृषिविज्ञान केंद्र, घातखेड (जि. अमरावती) येथील 
हॉलचे बांधकाम २०१८-१९ ०.१६ शिडिा ०.१५ 
प्रशिक्षण हॉलचे बांधकाम 
4 हळद यांत्रिकीकरण व काढणी पश्चात व्यवस्थापन २०१७-१८ ८.१७ ३.०० 10.११ | .११ 
६ | निर्यातव प्रक्रिया विषयक पायाभूत सुविधांसह 
मल्टीचेंबर मल्टीकमोडीटी कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प | २०१९-२० १३.९९ २.४८ २.४८ 
वाशी नवी मुंबई येथे उभारणे(९/॥-॥)) 
७ शेतकरी प्रथम २०१५-१६ १.२४ १.५९ ०.१२ 
८ ऊस पिकाखालील शोत जमीनीतील सर्व 
व्यवस्थापनासाठी प्रवीण प्रशिक्षक तयार करणे व 
त्याव्दारे ऊसाची उत्पादकता वाढविणे, जमिनीचे २०१८-१९ १.०२ ०.७६ ०.३२ 
आरोग्य सुधारणे व हवामान बदलाचे व्यवस्थापन 
करणे 
९ | कृषि उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवोन्मेशी 
जलस्रोत विकसित करणे ल्मा. ee pec | oe re 
| ० | पनवेल येथील खार जमीन संशोधन केंद्राच्या 
प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण आणि मृद आरोग्य व 
मत्स्योत्पादनासाठी शहोतक-यांची क्षमता बांधणी त्त oo ae ees 
प्रकल्प 
शि १ | ३१ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये धान्य चाळणी 
peer eee nee २०१७-१८ ४.५८ २.२७ ०.९३ 
व प्रतवारी यंत्र उभारणी प्रकल 
१२ १०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल तारण २०१७-१८ ३०.२२ ३५.१४ ५.५२ 
सुविधेकरिता गोदाम उभारणी प्रकल्प 
एकूण ७५.७१ ५८.६४ १६.१९ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-ओ 


परिशिष्ठ- ब 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ , दि. १२/०७/२०२१ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. ४०.९० कोटी निधीचे पुर्नवितरण 


वर्ष - २०१९-२० (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प सन २०१९-२० सन २०१९-२० 
मंजूरीचे वर्ष |करिता प्रकल्पाची मधील शासन पुनर्वितरीत 
किंमत निर्णयान्वये वितरीत 3 
निधी 
करण्यात आलेला 
निधी 
Ee षि जनजागृती कार्यक्रम (सन २०१९-२०) २०१९-२० २.९६ २.४६ ०.५० 
२ त्मिक भात उत्पादन कार्यक्रम २०१९-२० ३.६० २.०० १.०० 
३ षि यांत्रिकीकरण प्रकल्प २०१९-२० ६०.०० ४४.७० १.०३ 
षि विभागातील क्षेत्रिय अधिकारी / कर्मचा- 
४ यांचे वनामती / रामेती येथे प्रशिक्षण व क्षमता २०१९-२० ७.४९ २.६० ३.०० 
बांधणी 
OE यांत्रिकौकरण व काढणी पश्चात 
दु २०१७-१८ ८.१७ ३.०० ०.४१ 
यवस्थापन 
& ंदाचाळ प्रकल्प २०१९-२० ६०.०० ५०.९९ ७.५१ 
१०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल तारण 
9 = f प्‌. .२५ 
सुविधेकरिता गोदाम उभारणी प्रकल्प विवन, SRS eas avs 
विदर्भ मराठवाडयातील वखार महामंडळाच्या 
मांचे, सिमेंट रस्ता, अँप्रॉन गअर, संरक्षित 
८ २०१९-२० ४९.७७ त्व १२.४५ 


Tet आणि शेतकरी व हमालांकरिता ars या 
माध्यमातून दर्जा सुधारण्याचा प्रकल्प 


पशु रोगांच्या निदानासाठी टर्न की बेसीस वर 
९ य सुरक्षा स्तर-३ प्रयोगशाळा उभारणे , रोग | २०१६-१७ ६७.९८ व्ह. .०० ६.४५ 
षण प्रयोगशाळा औंध, पुणे 


VBP आयव्हीबीपी, पुणे येथे अनअँरोबीक 
~ तीच्या (बीक्यूईटी) उत्पादनासाठी सुविधा २०१७-१८ ५.६० po .०० ०.६० 
स्थापन करणे 


ayer पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे येथे GMP 


| १ प्रणाली व्यावसायिक लहान प्राण्यांचे २०१७-१८ १०.०० २.४२ १.३८ 
प्रजोत्पादन केंद्र स्थापन करणे 

१२ 'सह संचालक, पुणे (प्रशासकीय खर्च) ०.३३ 

एकूण ३०५.७८ १४२३.३१ ४०.९० 


